वाचा- 


2 


१०) 


११) 


प्रस्तावना- 


केंद्र शासनाने बंधित केलेल्या पंधराव्या केंद्रीय 
वित्त आयोगाच्या निधीमधुन पाणी पुरवठा व 
स्वच्छताविषयक योजना राबविण्याविषयी 
तांत्रिक मार्गदर्डाक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि/०६२०/प्र.क्र.२०/भाग ॥/ पापु-०७ 
सातवा मजला, नवीन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: १९ नोव्हेंबर,२०२० 


केंद्र शासनाचे पत्र क्र.११०११/१/२०२०-एसबीएम-डीडीडब्ल्युयुएस दि.१७.०३.२०२० 

ग्राम विकास विभागाचे पत्र क्र.जीपीडीपी-२०२०/ प्र.क्र.३१/पंरा-६, दि.१९.०५.२०२० 

केंद्र शासनाचे पत्र क्र .5१५ (8) XV/FCV/202-2yY Dt.44.019.2020. 

ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र.पंविआ-२०२०/ प्र.क्र.५९/ वित्त-४, दि.२६.०७.२०२० 
ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. पंविआ-२०२०/ प्र.क्र.६२/ वित्त-४, दि.२७.०७.२०२० 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र.जजीमि-०६२०/ प्र.क्र.२०/ पापु ०७, 
दि.३०.०६.२०२० 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र.जजीमि-०६२०/ प्र.क्र.२०(॥)/ WY ०७, 
दि. ०३.०८.२०२० 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र.जजीमि -२०१९/ प्र.क्र.१३८/ पापु १० 
(०७), दि.०४.०९.२०२० 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन परिपत्रक क्र.स्वभामि २०२०/ प्र.क्र.११६/ पापु १६, 
दि.२८.१०.२०२० 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन परिपत्रक क्र.स्वभामि २०२०/प्र.क्र.१९०/पापु १६, 
दि.०२.११.२०२० 

मिशन संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिन यांचे पत्र क्र. SWSM/WSOI/Cr 01/2020, 
दि.१९.११.२०२० 


केंद्र शासनाने पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारा निधी ५०% 


बंधीत स्वरुपात ठेवला असून त्याचा वापर स्वच्छतेच्या व पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि/०६२०/प्र.क्र.२०/भाग ॥/ पापु-०७ 


यावा अशा सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच केंद्र शासनाच्या दि. १७.०३.२०२० (संदर्भ क्र. १) अन्वये 
याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना व दि. १५.०७.२०२० (संदर्भ क्र. ३) अन्वये सन २०२०-२१ साठीचा निधी 
वितरित करण्यात आला आहे. 


राज्यात १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना वितरीत होणारा निधी हा ग्रामविकास 


विभागामार्फत वितरीत करण्यात येतो. ग्रामविकास विभागाने दि.१९.०५.२०२० च्या पत्रान्वये ( संदर्भ क्र. 


२) १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुषंगाने ग्रामविकास आराखडा सुधारीत करण्याबाबत सुचना दिल्या 
आहेत. यामध्ये बंधीत निधी स्वच्छतेच्या व पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी तसेच जलजीवन 


Ramet सुधारित करण्याबाबत सुचना निर्गमित केल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाने अनुदान 


वितरणाबाबत निकष व मार्गदर्शक सुचना विभागाच्या दिनांक २६.०६ २०२० ( संदर्भ क्र. ४) रोजीच्या 
शासन निर्णयाप्रमाणे निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तसेच निधी वितरीत करण्याबाबतचा शासन 
निर्णय दिनांक २७ .०७, २०२० ( संदर्भ क्र. 4) रोजी निर्गमित केला आहे. 

तसेच केंद्र शासनाचे फ्लॅगशिप कार्यक्रम (स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) व जळ जीवन ars) 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडुन मिशन मोडवर राबविण्यात येत आहेत. राज्यात ग्रामीण भागात 


पेयजल व स्वच्छता विषयक कार्यक्रमांची अंमळबजावणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत 


करण्यात येते. या कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या 
वापराबाबत, पुढीलप्रमाणे तांत्रिक मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय- 
१. पाणी पुरवठा योजना 


१.१. सन २०२०-२१ मध्ये जलजीवन FRA अंतर्गत सुधारणात्मक नळ जोडणीची कामे प्राधान्याने 
घ्यावयाची आहेत. १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत बंधित निधी हा जल जीवन fear अंतर्गत 


Retrofitting (सुधारणात्मक नळ जोडणी) करीता वापर करता येईल. यासाठी जल जीवन 
fart अंतर्गत, दिनांक ३ .०८.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये( संदर्भ क्र. ७) परिच्छेद 
क्र. अव ब नमुद सुधारणात्मक पुनर्जोडणीसाठी व कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीच्या 
(FHTC) कामांसाठी निधी वापरणे अनुज्ञेय असेल. 


१.२. सुधारणात्मक पुनर्जोडणीची कामे जलजीवन far योजनेचा भाग असल्यामुळे आणि 


योजनेनुसार १०० टक्के घरांना नळ जोडणी द्यावयाची असल्यामुळे ही कामे सार्वजनिक 
(सामुहीक स्वरूपाची) कामे म्हणुन करण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि/०६२०/प्र.क्र.२०/भाग ॥/ पापु-०७ 


१.३. 


१.७. 


१.५. 


१.६. 


१.७. 


9.¢. 


अशा सर्व प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता या ग्राम विकास विभागाने दिलेल्या १५ व्या वित्त 


आयोगासंदर्भातीलळ नियमाप्रमाणे असतील. तर तांत्रिक मान्यता या दिनांक ३.०८.२०२० 


रोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे असतील. तसेच या योजनांची कामे 
(निविदा प्रक्रीया ई.) ही ग्राम विकास विभागाने घालुन दिलेल्या प्रक्रीयेनुसार करण्यात यावी. 
वरील कामे करतांना, ग्रामसभेच्या ठरावानुसार, वित्त आयोगाच्या निधी कमी पडल्यास त्या 


प्रमाणात जल जीवन मिठानचा निधी जिल्हा स्तरावरून ग्रामपंचायतींना तात्काळ उपलब्ध 
करण्यात येईल. 


ग्रामपंचायतीस्तरावर ग्रामविकास विभागाने वित्त आयोगाच्या निधीसाठी घालून दिलेल्या सर्व 
प्रक्रियांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


या योजनेत १५ व्या वित्त आयोगातून घेण्यात येणाऱ्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यतेचे 


अधिकार ग्राम विकास विभागाच्या प्रचलित मर्यादेप्रमाणे राहतील. मात्र जल जीवन मिशनच्या 


निधीमधून कामे घ्यावयाची असतील तर प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार शासन परिपत्रक दि. 
०३.०८.२०२० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु. १५ लक्ष च्या मर्यादेत राहतील. सदर दोन्ही कामे 


सध्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीप्रमाणे करण्यात यावीत. मात्र जल 


जीवन Par अंतर्गत कामांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सद्यस्थितीत शासन निर्णय दि. क्र. 
ग्रापाधो-२०१८/ प्र.क्र.१७१/पापु ०७ दि.११.०२.२०१९ प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने प्रत्येक अंदाजपत्रकांना मान्यता देतांना, दिनांक 
०३.०८.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य 


राहील. 


वित्त आयोगाच्या निधीअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकातील समाविष्ट कामांचा, 


जल जीवन FRM अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात येऊ 
नये. 

उपरोक्त सुधारणात्मक पुनर्जोडणी प्रमाणेच, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीअंतर्गत पाणी 
पुरवठयाची कामे परिशिष्ट क्र.१ मधील कामे देखील अनुज्ञेय आहेत. यापैकी शाळा व 
अंगणवाड्यांची कामे निधी उपलब्धते प्रमाणे घेण्यात येतील. स्रोत बळकटीकरणाची कामे ( 
परिशिष्ट क्र.१ मधील अ.क्र ४ मधील कामे ) ही देखीळ महत्वाची कामे आहेत. ती भुजल 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि/०६२०/प्र.क्र.२०/भाग ॥/ पापु-०७ 


सर्वेक्षण संचालनालयाच्या सल्ल्याने करण्यात यावी. ग्रे वॉटर व्यवस्थापनाबाबतची कामे स्वच्छ 


भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार घेण्यात यावीत. 


२. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ 


२.१. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून अनुज्ञेय 
कामांची यादी परिशिष्ट क्र.२ मध्ये देण्यात आली आहेत. 


२.२. घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत घ्यावयाच्या कामांबाबतची प्रक्रीया (संदर्भ क्र. ९) 


शासन परिपत्रक २८.१०.२०२० अन्वये नमूद केल्यानुसार असेल. तसेच सार्वजनिक 


शौचाळयाबाबत घ्यावयाच्या कामांबाबतची प्रक्रीया शासन परिपत्रक दि. ०२.११.२०२० (संदर्भ 
क्र. १० चे शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केल्यानुसार असेल. 


२.३. जिल्हा स्वच्छता आराखडा तयार करताना उपरोक्तनुसार कामांचा ग्रामपंचायतीच्या कृती 


आराखडयात समावेश असल्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी खातरजमा 
करावी. 


३. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील निधीही पाणी पुरवठा व स्वच्छता विषयक 


कामांसाठी (तीनही स्तरांवर) परिशिष्ट क्र. १ व २ मध्ये नमुद कामांसाठी वापरण्यात यावा . 


४. पाणीपुरवठा व स्वच्छतेबाबत नव्याने कामे घ्यावयाची असल्यास व वार्षिक आराखड्यात 


(9207) ही बाब समाविष्ट करावयाची असल्यास ग्रामविकास विभागाने घालुन दिलेल्या प्रक्रियेनुसार 


ग्रामविकास आराखड्यामध्ये योग्य ते बदल करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


५. वित्त आयोगांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी जिल्हा परिषद तांत्रिक मंजूरीसाठी कोणतीही 


प्रशासकीय फी आकारणार नाही. जल जीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या 


अंदाजपत्रकाबाबत प्रचलित पध्दतीनुसार कार्यवाही करावी. 


६. वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतीने उपरोक्‍त नमूद केलेल्या कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेस 
देणे अनिवार्य राहील. 


७. यावर्षी एकूण प्राप्त होणारा बंधित निधी खर्च होईल याप्रमाणे नियोजन करण्यात यावे. 


८. अर्थात पंधराव्या वित्त आयोगाची पूर्ण प्रक्रिया ही ग्रामविकास विभागाच्या क्र.पंविआ- 


२०२०/प्र.क्र.५९/वित्त-४,दि. २६ जून,२०२० रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे असतील हे पुन:उदधृत 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि/०६२०/प्र.क्र.२०/भाग ॥/ पापु-०७ 


र्‌. 


सदर शासन निर्णय हा ग्रामविकास विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७८/वित्त ४ /दि. 


१२.११.२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुलक्षुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र.२०२०१११९१३३१०४८१२८ असा आहे. हे आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Chahande 
DN: c=IN, o=Government of 
डू maharashtra, ou=Water Supply & 
Sanitation dept, postalCode=400032, 
S a nj a y st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1bed10a58141847cce2660609 
247682836584568e524ed 107d8109265 


5e08eee, 
ha ha Nn e serialINumber=17df548835856979dd20 


b49bd19b3f922c11a9955546b7989a24 
5e6b2a9175e1, cn=Sanjay Chahande 
Date: 2020.11.20 18:22:54 +05'30' 


(डॉ.संजय चहांदे) 


अपर मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (सर्वी, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (सर्व, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य 

Hag ,मंत्रालय ,चिवस 

मा ,पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव ,राज्यमंत्री .मंत्राळय.मुंबई , 
मा ,(सर्व) मंत्री .यांचे खाजगी सचिव.मुंबई ,मंत्रालय , 

मा ,(सर्व) राज्यमंत्री .यांचे खाजगी सचिव.मुंबई ,मंत्रालय , 

मा.मुंबई ,मंत्रालय ,विधिमंडळ महाराष्ट्र ,विधानसभा ,विरोधी पक्षनेता . 

aM ,महाराष्ट्र विधिमंडळ ,विधान परिषद ,विरोधी पक्षनेता .त्रालय.मुंबई , 
सर्व सन्माननीय विधिमंडळ सदस्य.मुंबई ,विधानभवन , 

मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि/०६२०/प्र.क्र.२०/भाग ॥/ पापु-०७ 


१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 


२५. 
. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (सर्व योजना कार्यासने), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) मुंबई-१ 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) नागपूर-२ 

मिशन संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता Fa (जळ जीवन far), बेलापूर, नवी मुंबई 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

सह सचिव/ उप सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी (सर्व), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

मुख्य अभियंता (सर्वी/ अधिक्षक अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 


मुंबई 


. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), जिल्हा परिषद (सर्व) 
. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

. निवडनस्ती (कार्यासन पापु ०७/ कार्यासन पापु १६) 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि/०६२०/प्र.क्र.२०/भाग ॥/ पापु-०७ 


परिशिष्ट - | 


पेयजल संबंधित उपक्रम 


पाणी पुरवठा यंत्रणेमधून दिर्घ कालावधीसाठी ५५ लि/माणसी/दिन याप्रमाणे किमान सेवा स्तराने 
नियमितपणे शाश्वत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे. उदाहरणार्थ उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत (मात्र हे 
सविस्तर नाहीत) 


१. अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजनांचे उद्धवात वाढ/ वृध्दी करणे म्हणजे विंधण विहीर पुनर्भरण, 
पाऊस पाणी संकलन (उदा. चेक SA, जलस्त्रोतांचे पुनर्जीवन, पाणलोट क्षेत्र व झ-याचे क्षेत्र 
व्यवस्थापन इत्यादी.) 

२. शाळा, अंगणवाडया, सार्वजनिक आरोग्य केंद्र इत्यादी सारख्या संस्थांमध्ये पाणी पुरवठा उपलब्ध 
करणे 

३. अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजनांमधून संपुर्ण संकल्पन कालावधीसाठी सेवा सुधारण्याकरीता 
सुधारणात्मक पुनर्जोडणीची कामे करणे (यामध्ये घरगुती नळ जोडणीचा Garda) 

४. छोटी घरे असलेल्या लोकांना धुण्यासाठी/ स्नानगृहांसाठी, जनावरांकरीता तयार केलेल्या 
कुंडांसाठी इ. ठिकाणी नजिकच्या भूपृष्ठ स्त्रोत, विधन विहिरी, गावांतर्गत वितरण व्यवस्था, उंच 
टाक्या (ESR), जमीनीवरील बैठ्या टाक्या इ. ठिकाणांहून (GSR) पाणी आणणे. 

५. सांडपाणी प्रक्रिया आणि त्याचा पुनर्वापर उदा.स्टेंबीलायझेशान पॉड आणि संबंधित पायाभूत सुविधा 


६. पाणी पुरवठा योजनेचा देखभाल व दुरूस्ती आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि/०६२०/प्र.क्र.२०/भाग ॥/ पापु-०७ 


qo. 


१९, 


परिशिष्ट-२ 
स्वच्छता संबंधित उपक्रम 


स्वच्छता आणि घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापना करिता निर्माण केलेल्या सार्वजनिक 
मालमत्ता उदा. सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (050), घनकचरा व सांडपाणी 
व्यवस्थापन यंत्रणा, गोबरधन प्रकल्प, मैला (Faecal 81096 व्यवस्थापन प्रकल्प, शोष 
खड्डे, कंपोस्ट खड्डे इत्यादींची देखभाल व दुरूस्ती करणे. 

घरांमधून कचरा गोळा करून त्याची वाहतूक गावस्तरावरील कचरा प्रक्रिया जागेकडे 
करणे. कंपोस्ट केंद्राची व्यवस्थापन करणे. 

स्वच्छ भारत PSA (ग्रा) टप्पा-२ च्या मार्गदर्शक सुचानांनुसार सामुदायिक/सार्वजनिक 
शौचालय (CSC) बांधकाम करणे. 

स्वच्छ भारत FRA (ग्रा) टप्पा-२ च्या मार्गदर्शक सुचानांनुसार सार्वजनिक कंपोस्ट खड्डे 
सार्वजनिक शोष खड्डे/ सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणांचे बांधकाम करणे. 

प्लॅस्टीक कचरा-याचे गावस्तरावरील साठवण केंद्रातून पंचायत समिती स्तरावरील 
प्लॅस्टीक कचरा व्यवस्थापन केंद्राकडे वाहतूक करणे. (संदर्भ- स्वच्छ भारत far (ग्रा) 
टप्पा-२ च्या मार्गदर्शक सुचाना) 

सामूहीक शौचालयांची सुधारणात्मक पुनर्बांधणी (Retrofitting) करणे. 

सांडपाणी नाल्यांचे बांधकाम करणे. 

कचरा व्यवस्थापन संकुलाची स्वच्छता करण्यासाठी उपकरणे आणि स्वच्छता कर्मचा-यांठी 
सुरक्षा साधने उदा. मुखपट्टी, हातमोजे इत्यादीं . 

सार्वजनिक ठिकाणी ओला व सुका कचरा पेट्यांची व्यवस्था करणे. 

मासिक पाळी कच-याचे व्यवस्थापन योग्य ठिकाणी करणे, जमल्यास कचरा एकत्रिकरण 
केंद्रात ज्याठिकाणी CPCB/ 8708 मान्यता प्राप्त SARTRE (Incinerator) GA se 
SAM केंद्रात करणे. 

नवीनतम आणि पुननिर्माण उर्जा मंत्रालयाच्या New National Biogas and Organic 
Manure Programme (NNBOPMP) च्या निकषानुसार गोबरधन प्रकल्पांची क्षमता 
वाढविणे. (प्रति पंचायत समिती कमीत कमी १० प्रकल्प) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


